मागणी क्रमांक बी-३, मुख्यलेखाशीर्ष २०४१- 
वाहनांवरील कर” अंतर्गत अनुदानाचे 
पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१९/प्र.क्र.२४४/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक :०८मार्च २०२१ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-१०१९/प्र.क्र.२४४/परि-४, दि.१८.०१.२०२१ 
२) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का१५/पुनर्विनियोजन/२०२०-२१/ 
जा.क्र.१३७५, दि.२९.०१.२०२१ 

शासन निर्णय:- 

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्रमांक बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर,(०१)(०७) 
साधनसामग्रीची खरेदी (कार्यक्रम) (२०४१०३३२) अंतर्गत ५२-यंत्रसामग्नी व साधनसामग्री या उद्दीष्टातून 
मागणी क्रमांक बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर,(०१) (०५) सीमा तपासणी नाक्‍यांचे आधुनिकीकरण 
(कार्यक्रम) (२०४१०३१२) १३- कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टांतर्गत रु.११,५७,९०७/- (अक्षरी रुपये अकरा 
लक्ष सत्तावन्न हजार नऊशे सात फक्त) इतके अनुदान सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
पुनर्विनियोजन करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. मौजे सराड, संजयनगर, उंबरपाडा, ता. कळवण जि. नाशिक येथील सीमा तपासणी नाका 
आधुनिकीकरण व संगणकीकरणासाठी संपादन केलेल्या आणि जमीन निर्देशन अर्ज क्र. ५५/२०११ ते 
६३/२०११ मधील मा. दिवाणी न्यायालय, (वरीष्ठ स्तर), नाशिक यांचे दि.१४.९.२०१७ चे आदेशानुसार 
वाढीव मोबदल्यापोटीची मा. न्यायालयात जमा करावयाच्या एकूण रु. ७,६१,६७,९०७/- रकमेपैकी 
रु.७,५०,००,०००/- इतकी रक्कम मा. न्यायालयात जमा करण्यास संदर्भ क्र.१ येथील दि.१८.०१.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. उर्वरीत रक्‍कम मा. न्यायालयात जमा करण्यासाठी 
उपरोक्त पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रु.११,५७,९०७/- इतक्या रकमेचा 
विनियोग करण्यात यावा. 
३. सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, मधील भाग- पहिला, उप विभाग- 
तीन,अ.क्र.१, परिच्छेद क्र.१६२,१६३ व १६४ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या पूर्ण 
अधिकारानुसार, नियोजन विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१८/२०२१/का१४६१, 
दि.११.०२.२०२१ अन्वये व वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३६/२०२१/व्यय-८, 
दि.०५.०३.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१९/प्र.क्र.२४४/परि-४, दि.०८ मार्च २०२१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०८१५५९२७१८२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAY HANMANT 


DATTATRAY KADAM 


DN: CN = DATTATRAY HANMANT KADAM, C 
HANMANT KADAM oatianasttaa ou Home bePaRTMENT 


Date: 2021.03.08 16:05:25 +05'30' 
(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. जिल्हाधिकारी, नाशिक 

. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक 

९. 


उप विभागीय अधिकारी, कळवण, उप विभाग, कळवण 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४६१), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१३.कक्ष अधिकारी (व्यय -८), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१४.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवड नस्ती (परिवहन-४) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१९/प्र.क्र.२४४/परि-४, दि.०८ मार्च २०२१ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१९/प्र.क्र.२४४/परि-४, दि. ०८ मार्च २०२१ 
(रुपये हजारात) 
लेखाशीर्ष उद्दीष्ट अर्थसंक | पुरवणी यापूर्वी आता पुनर्विनियोजना 
ल्पित । मागणीद्वारे पुनर्विनियोजीत| पुनर्विनियोजीत | नंतरची रक्‍कम 
निधी | प्राप्त निधी केलेली रक्कम करावयाची 
रक्‍कम 
मागणी क्रमांक बी-३, | ५२- ४०७४९ (-)8283 | (2-११५७.९०६ | ३५२९८.०९४ 
२०४१ वाहनांवरील | यंत्रसामग्री व 
कर, साधनसामग्री 
(०१)(०७) 
साधनसामग्रीची 
खरेदी कार्यक्रम) 
(२०४१०३३२) 
मागणी क्रमांक बी-३, | १३- ५००० ७००१० (-)११५७.९०६  ७६१६७.९०६ 
२०४१ वाहनांवरील | कार्यालयीन 
कर,(०१) (०५) सीमा | खर्च 
तपासणी = Areata 
आधुनिकीकरण व 
संगणकीकरण 
(कार्यक्रम) 
(२०४१०३१२) 
DATTATRAY DN: CN « DATTATRAY HANMANT KADAM.C = IN, 


)VERNMENT OF 


HANMANT KADAM obaterzceros0e 1605800500 "१ 


(द.ह.कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


